TAYAR 


सत्यमेव जयते 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ३१ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ०८ , किंमत : रुपये ११.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ 
नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


प्रशासक तथा आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 

सूचना 


क्रमांक मनपाना - नरवि- १४१६-२०२२ - 

ज्याअर्थी , नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४ ९६-२६४३ - प्र.क्र .३०० ( अ ) - ९ ७ - नवि - ९ , दिनांक ७ जानेवारी २००० अन्वये मंजूर झाली असून 
दिनांक १ मार्च २००० पासून अंमलात आलेली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस 
२४००-१६२८ - सी.आर.- २०० - नवि - ९ , दिनांक १० सप्टेंबर २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक २१ सप्टेंबर २००१ पासून अंमलात आलेली 
आहे . तसेच शासनाचे नगर विकास विभागाचे अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४०१-८८५ - प्र.क्र . - ७६ - नवि - ९ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये नागपूर 
सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्राअंतर्गत सात योजनांचे क्षेत्र वगळून उर्वरीत नागपूर शहराकरीता नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून 

66 

घोषित केलेले होते 

; 


तथापि , शासनाकडील नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -२४१ ९ -१४१ ९ - प्र.क्र.- १५४-२०१९- नवि - ९ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ 
अन्वये नागपूर सुधार प्रन्सासच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या सात योजनेकरीता सुद्ध नागपूर सुधार प्रन्यासच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत असलेल्या सात 
योजनेकरीता सुद्धा नागपूर महानगरपालिकेला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले होते 
; 

66 

परंतु , शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२४१ ९ -१४१ ९- प्र . क्र . १५४ ( भाग -१ ) -२०१ ९- नवि - ९ , दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये नागपूर 
नागपूर महानगरपालिकेडील 
असलेल्या ७ योजनेतील मौजा - पारडी , पूनापूर , भरतवाडा , भांडेवाडी मधील स्मार्ट सिटी अंतर्गत नगर रचना योजना क्र . १ अंतर्गतच्या जमिनी वगळून 
नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार पुनश्चः नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर यांना प्रदान करण्यात आले आहे . विषयांकित जागेकरीता नागपूर सुधार 
प्रन्सास हे नियोजन प्राधिकरण आहे . सदरहू फेरबदलाखालील १०६.३ ९ हेक्टर क्षेत्राची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची असल्याने त्या भागातील 
विकास व महानगरपालिकेला विविध प्रयोजनासाठी आरक्षणांची गरज व सदर संपूर्ण जागेवर मंजूर विकास योजनेतील विखुरलेल्या स्वरूपाची आरक्षणे 
व त्या प्रयोजनासाठी अद्यापही जागेचा संपूर्ण वापर सुरू नसल्याची बाब विचारात घेऊन उक्त जागेचा नियोजनबद्ध विकास होणेच्या दृष्टीने व विविध 
प्रयोजनाकरीता आरक्षणे ही मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाच्या आकारमानात , स्थानमानात व क्षेत्रात बदल करून फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित करणे 
ना . - एक - अ -१ ( १७१६ ) . ( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
आवश्यक असल्याने नियोजन प्राधिकरण म्हणून ना.सु. प्र . ने प्रस्तावित फेरबदल महानगरपालिकेने करणेसंदर्भात ना - हरकत प्रमाणपत्र पत्र क्र . १३५३ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिलेले आहे ; 

नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजा - वाठोडा व भांडेवाडी येथील आरक्षणाचा विकास करतांना येणा - या अडचणी , विद्यमान वापर , 
जादाचे तद्अनुषंगिक वापराकरीता आवश्यक अतिरिक्त जागा विविध प्रयोजनासाठी प्रस्तावति करण्यासाठी मंजूर विकास योजनेतील मौजा - वाठोडा , 
भांडेवाडी येथील १०६.३ ९ हेक्टर क्षेत्राच्या भूवापरात बदल करून नागपूर महानगरपालिकेस विविध आरक्षणे नियोजनबद्ध विकसित करणेच्या दृष्टीने 
त्या भागातील मंजूर विकास योजनेतील विखुरलेल्या स्वरूपातील आरक्षणे , पोचरस्ते याचा विचार करून त्या जमिनीचा वापर बदल करून विविध 
प्रयोजनसाठी आरक्षणे प्रस्तावित करणेसाठी मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करणे आवश्यक असल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित करणेकरीता प्रस्ताव सादर आहे 
; 


२ 


प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाचे क्षेत्र कमी - जास्त करणे आवश्यक असून तद्अनुषंगिक विकासासाठी विविध जागा 
राखून ठेवणे , लगतच्या शेतजमीन विभागातील जागा आरक्षणांतर्गत समाविष्ट करणे , विकास योजना रस्त्याचे नियोजन करून मंजूर आरक्षणाचा जागेवर 
असणा - या विद्यमान किरकोळ वापरानूसार पूर्वमंजूर आरक्षणातून व शेती विभागातून वगळून सदर जागा त्या - त्या प्रयोजनासाठी राखीव ठेवणेकरीता 
तसेच उर्वरीत शेती विभागात समाविष्ट असलेली जागा आवश्यक त्या नविन आरक्षणामध्ये समाविष्ट करण्याचा सदर फेरबदल प्रस्तावात अंतर्भाव 
करण्यात आलेला आहे : 


नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजा - वाठोडा व भांडेवाडी येथील जागा खालील विविध प्रयोजनासाठी राखीव असून त्यांचे समुचित 
प्राधिकरण व नियोजन प्राधिकरणाबाबत तपशील खालीलप्रमाणे आहे . - 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


आरक्षण क्रमांक 


( २ ) 


Slaughter House 

( EP / 91 ) 

( साईट नं . एम . ई . - १०३ ) 


नंदग्राम पशु निवारा 
केंद्र ( Cattle Stable & 

Dairy farm ) 


मौजा , 


( ३ ) 


कौशल्य विकास विद्यापिठ व वाठोडा 
व्यवस्थापन केंद्र 


सिटी ट्रान्सपोट्र स्टॅन्ड 

( CTS ) 


भांडेवाडी 


भांडेवाडी 


वाठोडा 


दफन भुमी ( Burial Ground ) भांडेवाडी 


वाठोडा 


अनुसूची 
खसरा क्रमांक 


( ४ ) 


१३० , १३१ , १३२ , 
१३३ . 


११४ , ११५ / १-२-३ , 
११६ / १-२ , १६७ , 

१६८ / १-२ , १६ ९ / १-२ , 

१७० , १७१ , १७४ , 


१८० / १-२ . 

१३७/२ , १३८ , १३ ९ , 

१६७/१ . 


१६३ / १ - क , १६३ / १ - ख , 

१६२ / १ - ग , १६२ / २ - ग , 

१६३/२ - ग , १६३/२ व 

१६३ / २ - ख . 

११ ९ ( भाग ) 


१५ ९ ( भाग ) , १६० 

( भाग ) 


क्षेत्र .. 


क्षेत्र समुचित नियोजन 

प्राधि . प्राधि . 

( ६ ) 

( ७ ) 


एकूण क्षेत्र 


( ५ ) 

हे . आर 


१५ ७० मनपा 


४१५० मनपा 


११७ , ११८ , ११ ९ , १ ९ ३ ९ मनपा ना.सु.प्र . शासन निर्णय क्र . टिपीएस - २४१७ 

१२० , १६२ / १ - क , 

४८६ - प्र.क्र . - ३२२-२०१७ - नवि - ९ , 
दि . १६-१२-२०१७ . 


१२० मनपा 


४३७ 


८२ १६ 


ना.सु.प्र . 


मनपा 


ना.सु.प्र . 
ना.सु. प्र . 


ना.सु.प्र . 


शेरा ( शासन निर्णय ) 


ना.सु.प्र . 

ना.सु. प्र . 


( ८ ) 


शासन निर्णय क्र . टिपीएस 
२४००-१६२८ - सी.आर. - २०० 
२००० - नवि - ९ , दि . १०-०९ -२००१ . 
शासन निर्णय क्र . टिपीएस - २४१५ 
प्र.क्र . - १ ९२-२०१५ - नवि - ९ , 
दि . २७-०१-२०१६ . 


शासन निर्णय क्र . टिपीएस - २४१७ 
६१५ - प्र.क्र . ३७७-२०१७ - नवि - ९ , 
दि . ३१-०१-२०१९ . 

शासन निर्णय क्र . टिपीएस -२४१ ९ 
१८२७ - प्र.क्र . - ४८-२०१९ - नवि - ९ , 
दि . २७-०५-२०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
३ 

मौजा - वाठोडा व भांडेवाडी येथील प्रस्तावित फेरबदलाखालील महानगरपालिका मालकीचे एकूण क्षेत्र १०६.३ ९ हेक्टर एवढे असून त्यापैकी मंजूर 
८२.१६ हेक्टर आरक्षीत जागेचे नियोजन करून विकास योजना रस्ते प्रस्तावित करून सदर आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत . प्रस्तावित 
फेरबदलामध्ये विद्यमान चांदमारी विद्यमान रस्त्याचे रूंदीकरण करून २४.०० मी . रूंद विकास योजना रस्ता खसरा क्र . ११४ पै . पासून ते खसरा क्र . 
११ ९ पर्यंत प्रस्तावित करणे , तसेच कौशल्य विकास विद्यापिठ व व्यवस्थापन केंद्राच्या उत्तर हद्दीलगत २४.०० मी . रूंद विकास योजना रस्ता 
पश्चिमेकडील विद्यमान रस्त्यास रूंदीकरण प्रस्तावित करून चांदमारी रस्त्यास जोडणे व Animal Slaughter House & Processing आणि 
Animal Shelter Centre च्या उत्तरेला १८.०० मी रूंद विकास योजना रस्ता पश्चिमेकडील विद्यमान चांदमारी रस्त्यास जोडण्याकरीता विकास 
योजना रस्ते प्रस्तावित करणेकरीता व तसेच मौजा - वाठोडा व भांडेवाडी येथील महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवर खालीलप्रमाणे सुधारीत विकास 
आराखड्यामधे पूर्वमंजूर आरक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये पुनर्रचनेमुळे , आकारमानात आणि क्षेत्रात झालेला बदल विकास योजना नकाशात दर्शविल्यानुसार 
फेरबदल प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे . त्यानुसार मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणामध्ये काही प्रमाणात क्षेत्रात व स्थानमानात फेरबदल करणे 
आवश्यक आहे . त्याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) 
अन्वये प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे . - 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


७ 


आरक्षण क्रमांक 


( २ ) 


Police Station 


Water Reservoir 


Public Institution 


Skill Development & 
Management Centre 


Animal Slaughter 

House & Processing 


Animal Shelter Centre 


City Transport Stand 


मौजा , 


( ३ ) 


वाठोडा 


वाठोडा 


वाठोडा 


वाठोडा 


भांडेवाडी 

भांडेवाडी 


वाठोडा 


भांडेवाडी 


वाठोडा 


अनुसूची 
खसरा क्रमांक 


( ४ ) 


११४ ( भाग ) 


११४ ( भाग ) 


११४ ( भाग ) , ११५ , 

१६४ ( भाग ) , १७३ 
( पार्ट ) , १७४ ( पार्ट ) , 

११६ ( पार्ट ) , १७२ 
( पार्ट ) , १६२ ( पार्ट ) , 


११७ ११८ , ११ ९ 
( भाग ) , १२० ( भाग ) 


१७१ , १७० , १६५ , 
१६६ १६७ , १६८ 
( भाग ) , १६ ९ ( भाग ) 


१३७ , १३८ , १३ ९ 

१३२ ( भाग ) , १३३ , 

१३१ ( भाग ) , ११८ 

( भाग ) , १०० ( भाग ) , 

११७ ( भाग ) 


१५८ ( भाग ) , १५ ९ 

( भाग ) 

१३५ ( भाग ) , ११६ 

( भाग ) , ११७ ( भाग ) 

१५ ९ ( भाग ) , 

१६० ( भाग ) 


क्षेत्र समुचित नियोजन 

प्राधि . प्राधि . 

( ६ ) ( ७ ) 


( ५ ) 

हे . आर 

० ४० 


० ७२ 


१८३५ 


३० ४२ 


मनपा / ना.सु.प्र . 

विभाग 


४२५ 


पोलिस ना.सु.प्र . पोलिस विभागाकडील मागणी 

विभाग 


मनपा 


मनपा 


मनपा ना.सु.प्र . मनपा / Public 

Public 

Institution 

Institu 

tion 


ना.सु. प्र . मनपा 


१५३५ मनपा ना.सु.प्र . मनपा 


८ ४०+ मनपा ना.सु.प्र . मनपा 

१० ६२ = 

१ ९ ०२ 


मनपा ना.सु. प्र . 


शेरा 


( ८ ) 


मनपा 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची चालू 

( ४ ) 


( १ ) 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


( २ ) 


Solid Waste Processing भांडेवाडी 


Burial Ground 


24.00mtr . Wide 

D. P. Road 


18.00mtr . Wide 

D. P. Road 


24.00mtr . Wide 

D. P. Road 


( ३ ) 


Construction & 

Demolition Waste 

Processing Unit 


भांडेवाडी 


वाठोडा 


भांडेवाडी 


भांडेवाडी 


वाठोडा 


भांडेवाडी 


भांडेवाडी 


एकूण 


११६ ( भाग ) , ११७ 

( भाग ) , १०० ( भाग ) , 

११८ ( भाग ) , ११ ९ 

( भाग ) , १३० ( भाग ) , 

१३१ ( भाग ) , १३२ 

( भाग ) , १२२ ( भाग ) 

१३० ( भाग ) , १३१ 
( भाग ) , १३२ ( भाग ) 


१५ ९ ( भाग ) , १६० 

( भाग ) , १६१ ( भाग ) 


१३५ ( भाग ) , १३४ 

( भाग ) , १३३ ( भाग ) , 


१३६ 

११६ ( भाग ) , ११७ 
( भाग ) , १०० ( भाग ) , 

११८ ( भाग ) , १३१ 

( भाग ) , १३२ ( भाग ) 
११४ ( भाग ) , १२० 
( भाग ) , ११ ९ ( भाग ) , 
११६ ( भाग ) , १५७ 

( भाग ) , १५८ ( भाग ) , 

१३५ ( भाग ) , ११६ 

११७ ( भाग ) , १०० 

( भाग ) , ११८ ( भाग ) , 

११ ९ ( भाग ) , १२० 

१२१ ( भाग ) 


१३५ ( P ) , १३४ ( P ) , 
११७ ( P ) , १०० ( P ) , 

११८ ( P ) , 


( ५ ) 

हे . आर 

९ ५६ 


( ६ ) ( ७ ) 


२०० मनपा 


मनपा 


० २५ मनपा 


२०० 


३ ९ ७ मनपा 


१०६ ३ ९ 


ना.सु. प्र . मनपा 


० १० मनपा ना.सु.प्र . मनपा 


मनपा 


ना.सु. प्र . 


मनपा 


ना.सु.प्र . 
ना.सु. प्र . मनपा 


ना.सु.प्र . मनपा 


ना.सु.प्र . मनपा 


( ८ ) 


नागपूर शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील मौजा - वाठोडा व भांडेवाडी येथील विषयांकित १०६.३ ९ हेक्टर क्षेत्राची जागा नागपूर महानगरपालिकेच्या 
मालकीची असून उक्त जागेचा नियोजनबद्ध विकास होणेच्या दृष्टीने उपरोक्त फेरबदल प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये प्रस्तावित असून उपरोक्त फेरबदल प्रस्ताव कार्यान्वित करणेस नागपूर महानगरपालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त यांनी 
प्रशासकीय ठराव क्र . ११० - मनपा - प्रशासन , दिनांक १२-१०-२०२२ नुसार मंजुरी प्रदान केलेली आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिकेच्या नगर रचना विभाग , 
श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय इमारत , बी व सी विंग , तिसरा माळा , महानगरपालिका मार्ग , सिव्हील लाईन्स , नागपूर -४४०० ०१ या 
कार्यालयात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन कामकाजाचे वेळेत जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . तरी नागरिकांना सूचित 
करण्यात येते की , ही सुचना प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे कालावधीत विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या सुचना 
किंवा हरकती महानगरपालिकेकडे प्राप्त होतील , त्यावर महानगरपालिकेकडून सुनावणी देण्यात येईल , तद्नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे 
मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२२ . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२ . 


BY ADMINISTRATOR AND COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 
Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


राधाकृष्णन बी . , 
प्रशासक तथा आयुक्त , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


NOTICE 


No. NMC - TPD - 1416-2022 

Whereas , the Revised Development Plan of Nagpur prepared under the provisions of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 , Section 31 ( 1 ) has been partially sanctioned by the Govt . Vide Urban Development 
Department Notification No. TPS - 2496-2643 - CR - 300 ( a ) -97 - UD - 9 , Date 7th January 2000 and came into force from 
1st March 2000 , Excluded part of Development Plan has been sanctioned vide Govt . Notification No. TPS - 2400-1628 
CR - 200-2000 - UD - 9 , Dated , 10th September 2001 and came into force from Date , 21st September 2001 also Nagpur 
Municipal Corporation has been declared as the " Planning Authority " for Nagpur City except the area covered under 
seven schemes vide Govt . Notification No. TPS - 2401-855 - CR - 76 - UD - 9 , Date , 27th February 2002 and Nagpur Municipal 
Corporation has been declared as " Planning Authority " for Nagpur City the areas covered under seven scheme Vide 
Govt . Notification No. TPS - 2419-1419 - CR - 154-2019 - UD - 9 , Date , 27th August 2019 and also Nagpur Municipal 
Corporation has been declared as " Planning Authority " for Nagpur City except the areas covered under seven shceme 
Vide Govt . Notification No. TPS - 2419-1419 - CR - 154 ( Part - 1 ) -2019- UD - 9 , Date , 9th April 2021 , NIT is a Planning Authority , 
for the said Area ; 


The land of 106.39 hectare area under the said modification proposal is owned by the Municipal Corporation , 
taking into account the development of that area and need for reservations to the Municipal Corporation for various 
purposes and the reservations in the sanctioned Development Plan of the said entire land is scattered in nature and the 
land is not fully utilized for the said purposes . In view of the planned development of the said land and propose 
reservations for various purposes to propose modification in sanctioned Development Plan due to this propose 
modification change in size , location and area of the reservation in the sanctioned Development Plan and implement the 
said proposed reservation as a Appropriate Authority . Nagpur Improvement Trust is a " Planning Authority " for the said 
area , NIT issues No - Objection Certificate No. 1353 , Date 04-10-2022 to Nagpur Municipal Corporation for proposed 
modification U / s 37 of MRTP Act , 1966 ; 


Due to scattered reservation in sanctioned Development Plan so many problems arises in development of said 
reservation at Mauza - Wathoda and Bhandewadi in the sanctioned Development Plan of Nagpur , the existing use on that 
land , the additional area required for the additional purposes excess area to be proposed for various purposes by 
changing the land use of 106.39 hectares in the sanctioned Development Plan Nagpur Municipal Corporation is required 
to modify the sanctioned Development Plan reservations for various purposes which is scattered in nature in that area 
and proposed road network with suitable reservation under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town 
Planning Act , 1966 . 


ना . - एक - अ -२ ( १७१६ ) . 


Under the proposed modification it is necessary to varies the area of reservation in the sanctioned Development 
Plan and to reserve areas for required reservation with road network for development . According to the existing uses of 
the sanctioned reservation in the Development Plan road , the sanctioned reservation and Agriculture zone and 
rearrange the reservation and new reservation propose in Agriculture Zone with Development Plan , road network . 


૬ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

In the revised sanctioned Development Plan of Nagpur the sites at Mauza - Wathoda and Bhandewadi area re 
served for the following various purposes and the details regarding their Appropriate Authority and Planning Authority are 
given below . 


Sr. No. Reservation No. 


( 1 ) 


1 Slaughter House 

( EP / 91 ) 

( Site No. ME - 103 ) 


2 


3 


4 


( 2 ) 


5 


Skill Development , 
University & 

Management Center 


Cattle Stable & 
Dairy Farm 


Burial Ground 


City Transport 
Stand ( CTS ) 


Mouza 


( 3 ) 


Wathoda 


( 5 ) 

H. A. 

Bhandewadi 130 , 131 , 132 , 133 15 70 


SCHEDULE 
Khasara No. 


Wathoda 


Wathoda 


( 4 ) 


Bhandewadi 137/2 , 138 , 139 , 

167/1 

117 , 118 , 119 , 120 , 1939 

162 / 1 - C , 163 / 1 - C , 

163 / 1 - Kh , 162 / 1 - G , 

162 / 2 - G , 163 / 2 - G , 

163/2 & 163 / 2 - Kh 


Bhandewadi 119 ( P ) 


114 , 115 / 1-2-3 , 116 / 1-41 50 

2 , 167 , 168 / 1-2 , 169 / 

1-2 , 170 , 171 , 174 , 
180 / 1-2 


Area Appro- Plann 
priate ing 
Autho- Autho 

rity 

rity 

( 6 ) 

( 7 ) 


159 ( P ) , 160 ( P ) 


Total Area .. 


NMC 


NMC 


82 16 


NMC 


1 20 NMC 


437 NMC 


NIT Govt . Notification No. 

TPS - 2400-1628 - CR 

200-2000 - UD - 9 , 

Dt . 10-09-2001 . 


NIT 


Remarks ( Govt . 
Resolution ) 


NIT Govt . Notification No. 

TPS - 2415-1628 - CR 

192-2015 - UD - 9 , 

Dt . 27-01-2016 . 


NIT 


( 8 ) 


NIT 


Govt . Notification No. 
TPS - 2417-486 - CR 

322-2017 - UD - 9 , 

Dt . 16-12-2017 . 


Govt . Notification No. 

TPS - 2417-615 - CR 
377-2017 - UD - 9 , 
Dt . 31-01-2019 . 


Govt . Notification No. 
TPS - 2419-1827 - CR 
48-2019 - UD - 9 , 

Dt . 27-05-2019 . 


The total area owned by the Municipal Corporation under this proposed modification in Mauza - Wathoda 
and Bhandewadi is 106.39 hectares , out of which82.16 hectares area under the various reservation in sanctioned 
Development Plan for above said purpose which land has been planned with required reservation and DP road network 
have been proposed and the proposed modification involves widening the existing Chandmari road to 24.00 m . wide 
D. P. Road in Khasara No. 114 ( P ) to Khasara No. 119. Also 24.000 m . D. P. Road along the north boundary of Skill 
Development College and Management Centre . Development Plan Road Propose widening of existing road on west 
side to Chandmari road and 18.00 m . wide D. P road to north of Animal Slaughter House & Processing and Animal 
Shelter Center to propose D. P road to connect existing Chandmari road on west side and also Mauza - Wathoda and 
Bhandewadi which land owned by Nagpur Municipal Corporation . In the Revised Sanctioned Development Plan 
reservation area , changes in size and location have been propose as shown in the Development Plan , Part 
Plan . Accordingly , the reservation in the revised Sanctioned Development plan needs to be modified to some extent in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 
( 9 
areas and locations in Agriculture Zone . The details are as follows . Accordingly , the propose modification under 
Section 37 ( 1 ) of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning Act , 1966 is as follows . 

SCHEDULE 
Khasara No. 


Sr. No. Reservation No. 


( 1 ) 


2 

3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


( 2 ) 


Police Station 


Water Reservoir 

Public Institution 


Animal Slaughter 
House & Processing 


Animal shelter 
Centre 


Skill Development & Wathoda 
Management Centre 


Burial Ground 


24.00 mtr . Wide 
D. P. Road 


18.00 mtr . Wide 
D. P. Road 


Mouza 


24.00 mtr . Wide 
D. P. Road 


( 3 ) 


Construction & 

Demolition Waste 

Processing Unit 


Wathoda 


Wathoda 

Wathoda 


City Transport Stand Wathoda 

Solid Waste 
Processing 


Bhandewadi 
Bhandewadi 


Wathoda 


Bhandewadi 


114 ( P ) 


( 4 ) 


Bhandewadi 135 ( P ) , 116 ( P ) , 

117 ( P ) 

159 ( P ) , 160 ( P ) 


Wathoda 


114 ( P ) 

114 ( P ) , 115 , 

164 ( P ) , 173 ( P ) , 

174 ( P ) , 116 ( P ) , 

172 ( P ) , 162 ( P ) , 117 , 

118 , 119 ( P ) , 120 ( P ) 


Wathoda 


137 , 138 , 139 

132 ( P ) , 133 , 134 , 
131 ( P ) , 118 ( P ) , 
100 ( P ) , 117 ( P ) 
158 ( P ) , 159 ( P ) , 


Bhandewadi 130 ( P ) , 131 ( P ) , 
132 ( P ) 


171 ] 170 ] 165 , 166 , 30 42 
167 , 168 ( P ) , 169 ( P ) 


116 ( P ) , 117 ( P ) , 
100 ( P ) , 118 ( P ) , 
119 ( P ) , 130 ( P ) , 
131 ( P ) , 132 ( P ) , 
122 ( P ) 


Area Appro- Plann 

priate ing 

Autho- Autho 

rity 

rity 

( 6 ) 

( 7 ) 


( 5 ) 

H. A. 

040 


Bhandewadi 135 ( P ) , 116-117 ( P ) , 

100 ( P ) , 118 ( P ) , 


072 

18 35 


119 ( P ) , 120-121 ( P ) 


Bhandewadi 135 ( P ) , 134 ( P ) , 

117 ( P ) , 100 ( P ) , 
118 ( P ) , 

Total . 


15 35 


= 

= 19 02 


840 
+10 62 


4 25 


9 56 


Police 

Dept. 

NMC 


NMC 

Public 

Institu 

tion 


NMC 


159 ( P ) , 160 ( P ) , 
161 ( P ) 

Bhandewadi 135 ( P ) , 134 ( P ) , 

133 ( P ) , 136 

Bhandewadi 116 ( P ) , 117 ( P ) , 100 ( P ) , 0 10 NMC 

118 ( P ) , 131 ( P ) , 

132 ( P ) 


NMC 


NMC 


106 39 


NMC 


NMC 


200 NMC 


114 ( P ) , 120 , 119 ( P ) , 397 NMC 
116 ( P ) , 157 ( P ) , 
158 ( P ) , 


0 25 NMC 


200 NMC 


Remarks ( Govt . 
Resolution ) 


NIT Demand from Police 

Department 


NIT NMC 

NIT 


NIT 


NIT 


NMC / Public Institution 


NMC 


NIT NMC 


NIT NMC 


NMC 


NIT NMC 


NIT NMC 


NIT NMC 


NIT NMC 


( 8 ) 


NIT NMC 


NIT NMC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २ , २०२२ / कार्तिक ५-११ , शके १ ९ ४४ 

The 106.39 hectare land in Mauza - Wathoda and Bhandewadi in the revised sanctioned Development Plan of 
Nagpur is owned by Nagpur Municipal Corporation and in order to develop the said land in accordance with the planning , 
the said modification proposal is proposed under Section 37 of the Maharashtra Regional Planning and Town Planning 
Act , 1966 and Nagpur Municipal Corporation is a Appropriate Authority for said reservation . The Administrator NMC 
passed Administrative Resolution No. 110 / NMC / Administration , Dt . 12 October 2022 . 


C 


And thereafter , the Part Plan of the Revised Development Plan of Nagpur showing the above modification , Town 
Plannning Department of the Municipal Corporation , The office at Shri . Chhatrapati Shivaji Maharaj Administrative 
Building , B & C Wing , Third Floor , Mahanagarpalika Marg , Civil Lines , Nagpur - 440 001 is open for public inspection on 
all working days during office hours . However , the citizens are informed that within a period of one month from the date 
of publication of this notice , the Municipal Corporation will give hearing on the suggestions or objections received to the 
Municipal Corporation regarding the above proposed modification in the sanctioned Development Plan After that , the 
said modification proposal will be submitted to the government for approval . 


Nagpur : 

Dated the 17th October 2022 . 


RADHAKRISHNAN B. , 

Administrator & Municipal Commissioner , 
Nagpur Municipal Corporation , Nagpur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


